बलात्कार (Rape) / बालकांवरील लैंगिक 
अत्याचार (Sexual Assualt) व असिड हल्ला 
(Acid Attack) यामध्ये बळी पडलेल्या महिला 
आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन 
करण्यासाठी राज्यात सुधारित “मनोधैर्य 
योजना”कार्यान्वीत करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र. २५५ /का-२, 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोंबर, २०१८ 
संदर्भ- 

१. शासन निर्णय/महिळा व बाल विकास विभाग/ क्र.संकीर्ण-२०११ / प्र.क्र. ६/ का-२, दि. २१.१०.२०१३. 
२. शासन निर्णय / महिला व बाल विकास विभाग/क्र.संकीर्ण-२०१६ / प्र.क्र. ३५/ का-२, दि.०१.०८.२०१७ 
३. शासन निर्णय/महिला व बाल विकास विभाग/क्र.संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र. २५५ /का-२/दि.३०.१२.२०१७. 
४. शासन शुद्धीपत्रक /महिला व बाळ विकास विभाग/क्र.संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र. २५५/का- २/दि.०८.०२.२०१८. 
५. शासन शुद्धीपत्रक/महिळा व बाल विकास विभाग/क्र.संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र. २५५/का-२/दि.१६.०२.२०१८ 


प्रस्तावना: 
राज्यात सुधारित “मनोधैर्य योजना” शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. २५५/का-२, महिला व बाल 
विकास,दि. ३०.१२.२०१७ अन्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या शासन निर्णयातील “परिशिष्ट- 
अ” येथे खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


“परिशिष्ट - अ” मधील अनुक्रमांक-२ मधील “POSCO” अंतर्गत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार” या 
शीर्षाखाली नमूद “आ” येथील “ बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हयातील अन्य घटनांमधील पीडित महिला 
असेल तर” याऐवजी “बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हयातील अन्य घटनांमधील पीडित बालक असेल तर” 
असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१०२२१२१७०४२२३० असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Smita Dattatray 
Nivatkar 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र. २५५/का-२ 


3) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

४) मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

५) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. मुंबई. 

६) मा.सदस्य , विधानवसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई 

७) मा.मंत्री (म व बा वि/ राज्यमंत्री(म व बा वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ग्रामविकास विभाग 
८) अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

qo) आयुकत, महिला व बाल विकास 

99) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास योजना 

१२) सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
93) उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

१४) ud जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१५) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१६) सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 

१७) निवड नस्ती का-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


